गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क 
प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या 
योजनेसाठी निधी उपलब्धतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: गृनियो -२०२२/प्र.क्र.१०/योजना-२ 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


वाचा- 
१) इमाव, सावडशौमाप्र, विजाभज,विमाप्र कल्याण विभाग गृनियो- 
२०१९/प्र.क्र.०२/विजाभज- १ दि.०६/०९/२०१९. 
२) सहायक आयुक्‍त समाज कल्याण गोंदिया यांचे जा.क्र. सआसकगो/ 
यचमुववयो/धनगर/घरकूल/कार्योत्तरमान्यता/१८७६/२१-२२,गोंदिया 
दि.१४/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णया नुसार धनगर समाज बांधवांच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम 
भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.सदर 
योजनेत्तर्गत संदर्भ क्र. नुसार सहायक आयुक्‍त समाज कल्याण गोंदिया यांच्याकडून १५ लाभार्थ्यांची 


शिफारस प्राप्त झाली आहे, त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वरील प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार सहाय्यक आयुक्‍त समाजकल्याण गोंदिया याच्यामार्फत 
जिल्हाधिकारी समितीच्या मान्यतेने संदर्भ क्र.०२ नुसार प्राप्त झालेल्या १५ वैयक्तिक लाभार्थ्यांचा 
(सोबत जोडण्यात आलेल्या परिशिष्ट “अ”मध्ये नमूद) प्रस्तावास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
त्यासाठी आवश्‍यक असलेला निधी रु.१८.००लक्ष (अक्षरी रु.अठरा लाख) खालील अटीच्या अधीन 
राहून प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 
२. सोबत जोडलेल्या सुचीनुसार आव्यक निधी State Management Unit - Rural Housing 
(SMU-RH) यांच्या मार्फत वितरीत करण्यात येईल. 
३. सहायक आयुक्त समाज कल्याण जिल्हासमिती मार्फत State Management Unit - Rural 
Housing (GMU-RH) समन्वय क्रियान्वयन करतील. 
४. याबाबतचा खर्च सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०४) 
भटक्या जमाती -क यांचे कल्याण (०३) (०४)भटक्या जमाती - क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे 
बांधण्याची योजना (कार्यक्रम) (२२२५-एफ४६१) ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो -२०२२/प्र.क्र.१०/योजना-२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२४१६०९२८९७३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kailas Laxman Dhakane 


Kailas Laxman Maha गती 
Dh k च = et Backward Bahujan Welfare 
a ane Date: 2022.03.24 16:11:12 +05'30' 
(कैलास ढाकणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय. 

२. मा. राज्यमंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हाधिकारी, गोंदिया 

५. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे. 

६. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण,नागपूर. 

७. सहायक आयुक्‍त, समाजकल्याण गोंदिया 

८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, गोंदिया. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय. 
१३. निवड नस्ती (विजाभज-१). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो -२०२२/प्र.क्र.१०/योजना-२ 


इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: TRA -२०२२/प्र.क्र.१० योजना-२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


परिशिष्ट-अ 


सन २०२१-२२ मध्ये गोंदिया जिल्हयातील भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरकूल 
योजना जिल्हास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी 


अ.क्र अर्जदाराचे पूर्ण नाव गावाचे नाव तालुका जात 
१ २ ३ शकार 
१. श्री. हरीचंद्र सिताराम घटारे सरांडी तिरोडा धनगर 
२. | A देवराम रामजी पडोळे निलज अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
3 श्री. नेताजी रामजी TSR निलज अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
8 श्री वामन काशिराम घटारे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
५ श्री पांडुरंग रामदास पडोळे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
द श्री रामदास गोमा पडोळे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
७ श्री एकनाथ धोडू घटारे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
श्री मन्साराम सखाराम घटारे माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
९ श्री देवानंद गणपत पडारे निलज अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
१० श्रीमती विठाबाई सखराम घटारे | माहुरकुडा अर्जुनी मोरगांव । धनगर 
११ | att दिलीप राम बघेले सोनपूरी सालेकसा अहीर 
१२ | ait दिपक राम बघेले सोनपूरी सालेकसा अहीर 
१३ । श्री भोजराज छबिलाल करसायल | सोनपूरी सालेकसा अहीर 
१४  । श्री सवनकुमार राम बघेले सोनपूरी सालेकसा अहीर 
१५ | श्री राजेश अशोक यादव सोनपूरी सालेकसा अहीर 
Dhakane el 
(कैलास ढाकणे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


